30 खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा 
रुग्णालय, सावली जि. चंद्रपूर येथील 
मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२२१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३१, मार्च २०२३. 


वाचा : 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/सावली५०खाटामुइवनिवाबांधकाम/९०३६-३७/२२, दिनांक २९.०६.२०२२. 


प्रस्तावना : 

३० खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, शिंदेवाही जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत 
बांधकामाच्या रु. १९४६.२१ लक्ष किंमतीच्या, निवासस्थाने टाईप-१, टाईप-२ बांधकामाच्या रु.११८२.०८ लक्ष 
किंमतीच्या व निवासस्थाने टाईप-३ व टाईप-४ बांधकामाच्या रु.४९८.०१ लक्ष इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

२. ३० खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, सावली जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत व 
निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या 
अंदाजपत्रकासह इमारतीच्या बांधकामासह (जुन्या तळ मजल्याचे नुतनीकरण ८२१.८७ चौ.मी., नवीन तळ 
मजला १५१२.६१ चौ.मी., पहीला मजला १४३१.४१ चौ.मी., Dormitory १२९.२७ चौ.मी., मॉरच्युरी ९९.१० 
चौ.मी., फर्निचर, विदयुतीकरण, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, विद्युतीकरण, आग प्रतिबंधक, पार्कींग, अंतर्गत 
रस्ते, संरक्षण भिंत व गेट, वातानुकुलीत यंत्रणा इ.साठी तरतूद करण्यात आलेले असून सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे मुख्य इमारत बांधकामाच्या रु. १९४६.२१ लक्ष किंमतीच्या, निवासस्थाने 
टाईप-१, टाईप-२ बांधकामाच्या रु.११८२.०८ लक्ष किंमतीच्या व निवासस्थाने टाईप-३ व टाईप-४ बांधकामाच्या 
रु.४९८.०१ लक्ष अशा एकूण रु.३६२६.३० लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

अटीव शार्ती :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२२१/आरोग्य 3 


Ee 


१०) 


११) 


१२) 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा BRA sire किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या किंमतीमध्ये 
SATA वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० 
जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाशांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर 
कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 
व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून 
रुग्णालयाचे AHR सुधारीत करण्याच्या सूचना दिल्या. रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व 
रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 
करण्यात यावेत. 

केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा 
समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून उपजिल्हा रुग्णालय, शिंदेवाही जि. 
चंद्रपूर येथील ५० खाटांचे मुख्य इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 


प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

क्षेत्रिय स्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी 
वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 

उपरोक्त १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा area चिकित्सक यांची राहील. 


ea 


30 खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, सावली जिचंद्रपूर येथील मुख्य इमारत . व 


निवासस्थान बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DIRT FUT क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२२१/आरोग्य 3 


योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (00)(09) मोठी 
बांधकामे (82900098), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 
५. 30 खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, सावली जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत व 
निवासस्थान बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 
६. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.अनौसं-१६७/२०२२/इमा-२ दि.२८.०९.२०२२ अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११२५३४०७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


A H K MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


ATRAM, C = IN, S = Maharashtra, 
O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT 


AT RAM Date: 2023.03.31 15:59:32 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, चंद्रपूर. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 
८. उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, सावली, जि. चंद्रपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet] 


Name of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Upgradation of 30 Bedded Rural Hospital to 50 Bedded Sub District Hospital at Saoll, Dist-Chandrapur. 


RECAPITULATION SHEET 
ro. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 


Rs Per Component Wise Total 


(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


| (A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 
9) Building proper (Bullt Up Area - Sa.m 


Renovation of existing Ground Floor 821.87 


Proposed Ground Floor | 1812.61] 


Proposed First Floor 
128.27 
99.10 


i 


> 
38 8) 8) 8 
S| | 3] 8) & 
S| 3 S| 88 
So, oo i=) 


10,000 118, 


28,000 4,23,53,080 
7 


28,000 74, 


1081 ७.().७. 5 _ 3994.2615५.1॥क्‍/ै1__11र्‍100000० 
|[______| 2796] = 5फर्ण__ 1,3980000 sd 
ere DES 5 "|" | aa 
|Sub Total (2) _| 

5 
Fire Fighting Arrangements etc. [se 14 ८2००० 3) 


> 

Nie 
ae 
Bf 
८१-३ 
Ojo 


Sub Total (3 


m 
© 
Eee 
= 
& 
| 
m 
ढं 
a 
Ea 
2 
र) 


ee eee ee ताणाला Sub Total (A 


i) Compound Wall & Gate(Rmt)_ [| 7॥ 

ii) Interna! Roads (Rmt 

ii) Parkins 

iv) Land Scapin 

¥)_Soil Investigations & Detail Land Surve' | iY : 4,00,00 
eal 


vi) Dismantling of old structure 5,00,000 
Sub Total (8 


in 
8 
8 


oo 
an 
>] 
|r 
Dias 
>» 
गळ 
ole 
81818 
Ojyoic 
९०८० 
८) ८०1०८ 


तट 
a” 
= 
ट्ट 
a 
a 
a 
|... 
~J 
|? 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B : 13,96,91,719) 


Underground water tank for RAW Harvesting [__1_7177] 

Water Main Storage and Pump House, Bore well | 
External Toilet isl 
AB Room, Area lighting, Pumps, Generator | 
Flag Post & Watchman Room eens ०० ० अ) 


0 
= 
ठ 
z 
> 
re 
= 
m 
= 
@ 


| 


—_ 
9 i=) 
[=] Qo 
3 t=) 
8 8 
ola) )o,0/5 


aE 


20,00,001 
30,00,00 
50,00,00 


= 
[=] 
[=] 
a 
>] 
[=] 


(44 


eer $,00,00 


ON Oar & (७ -* 


Wercr nse eee ite a ्टटलटन 
|(___| 
PROVISIONS aay aay 
pf Contingencies 4% on (a) | 3881836) 
|| (॥) GST 18% on (P) 2,74,66,609 sd 
Pia 76,29,586 
Lf 7,62,969) 
ed (v) PMC 4.5% on (P) Po es 
ae Sub Total (0 Beas 
ee | TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D 
[__] 

PLINTH AREA RATES FOR ; 


{i) Bldg Proper Cost Rs ____24,296 /Sqm 


(ii) Elect. Work Rs ______3.298 /Sqm 
(iii) Water Supply _— __ 1,215 /Sqm 


vow 
ज्र 
a 


fiv) For (1) + (ii) + (ili) Rs 28,840 /Sqm 


Page | 


Name of Work - Construction of Type | & II Residential Quarters for Upgradation of 30 bedded of Work - Construction of Type | & ॥ Residential Quarters for Upgradation of 30 bedded 
Rural Hospital to 50 Bedded Sub District Hospital at Saoli Dist. Chandrapur Hospital to 50 Bedded Sub District Hospital at Saoli Dist. Chandrapur 
Revised Recapitulation sheet 


| Rate [unit 
ae eee Rear arene 
| | 5608633.80 
__________1__6877050.20 


3762419.43 
19880031.60 
24104711.40 
16943669.82 
77116476.25 


arking stilt Floor ( Type I!) 


econd Floor ( Type 1!) 


Xe] 
NI 
> 
व्य] 
Ww 
N 
a 
pany 
oo 
[=] 
oS 


Sub 
ipeline 


1542329.53 
771164.76 


| SC 150000.00 
Sub Total (b 2463494,29 


3855823.81 
8482812.39 


Po ae तडव2253 


13880965.73 | 
934 


vo loln wi[aloln 
aisle ey @ 
ale lo a ८ 
ioe a s 9 
N |= loa baa | 3 
on | अक व 
alu ° 

“ i=) 7m 
oe (Oo + ठा 
g an kad fo) 
ao = 
ea — 
1s x 
a see 
= ge] 
| ao 

n 

"> 

जर 

Ww 

ao 

NO 

~ 

न> 

0७? 

wo 


w ow 
ध्य. aia. 
a a 
wn | al 
& र > 
= “ 
ठू > 
© = 
D> Ww ह 
mc 
° 
3 a 
z a 
< 3 
wn rs 
प 
-] 
2 
a 
<= 
= 
ठ 
fond 
xn 
2० 


lant 
bas 
+ 
iO 
a] 
= 
= 
wal 
= 
= 
i 
in 
Wal 
oe 
९0 
> 
> 


% for rain water harvesting 


amp for Handicaps 


E=q o 
चि = 
oO 
| घ्या 
= 8 
bet) 
3 S 
0 Q 
ie = 
in 3 
= 
ee, 
3 फर 
(7) Rad 
m 
1१] 
g 
5, 
3 
3 
वी 
ठ 
3 
i) 


add 2% for firefightening 


0000001000 
at ल 
| 3502.00 | ______| 
| tumpsum [Td 
a ees 
८४ SONA cae! SE EY य NY 
a 1 
_______|[______ aN ee 
cCOrains__ 200.00 [799.00 | | 959800.00 
c/OWorkstNo dT YY 881000.00 
० ५ (eae EY 4747182.38 


Optional items 
Under ground water tank for R/W 


harvestin 
Water main storage and pump house 


bore well 


5 
ळे 
a 

lo 


A 


=|> 
७0 । 7४ 
ति 
re) Slo 
oO 312 
oe 
sy fot 
a |9 
913 
हिती ५-1 
oa 
et 8 


External toilet 
B Room. Area 


Add 4% contingencies ( On A) [________ "१" 3738437.45 
_____ ""॥०५४1१764.76 
_________| 
Paar 
ee [ee eer et Oe 


>> [2६9८ |p 
aQjajajo D 
ajajaja =: 
FIO] 
८2 ०१२३९ : 
२२४९११८ (2) 
vitals 
1.0 1७9 
als [=]o 
© |e |—)3 
m Olm 
fou 
WG 813 1s. 
Mic lvjia 
ai7j—|& 
=a =! 
s|2| 
fc 5 
3 3 
त w 
g — 
Oo]. 
a) 
a 


Already Considered in Rates 


| Total(p) | —17142742.04 
TPC A+B+C+D 118207860.69 


| CT: 1182.08 


। 


TOTAL PROJECT COST 
Say Rs. In Lakhs 


> 
a 
a 
uw 
x 
= 
ral 
a 
oO 
o 
un 
om 
oO 
“n 
a 


i 


Name of Work - Construction of Type III & IV Residential Quarters for Upgradation of 30. of Work - Construction of Type III & IV Residential Quarters for Upgradation of 30 
bedded Rural Hospital to 50 Bedded Sub District Hospital at Saoli Dist. Chandrapur 


Revised Recapitulation sheet 


[Rate] Unit | Amount! 
ee 71.70. nee cies I Ne ed 
4.0. 
oe 
ies —— ll 
__________ 
०४०. 000. 
First Floor ( Type IV) ieee ee ot 
| sd Sth Total (3) 
Cea Pe) ee See) 
ee a (a (Pies) eee, 
[ee a es 
1______ |___3अ || 
ee eee 
४.९, ५0 0 ४७. 0. aw A ck a 
If ee el 
Seo 08 iS ae 
External Drainage System 
_______]_____|___________| 
Des ee eee 
६-0 ० ० 0000500020 0 ee ह 
Tota (8) 
Miscellaneous Items Eee eee “1. 200 0 01. 
क. 22 | 
eee? ag 
० > 
2010111016: 
eee) र Se eer 
ny ee 
eee I a ळेच 
200.00 | 479900 | sid 
ee a ey 
_________[1________| 
७ 2. 2 eae ee FO 0 
Under ground water tank for R/W ee 
Poe किडे कळंब 
Water main storage and pump house a ie ae 
bore well 
ee es eee! eee 
es, ०000 000: 0920000 0072000000 2003) 
ae AS लाळ ककल्ला 
External toilet 2 00002“ 02.00 ee | 
ee ene Sal (es Eee 
(Sse! RRR NESE (GME हा 
es ee er 
| Cd Project Cost = A+B+C=P 
ee (a as ee 
Sees के. ०२७७४०७ 01-2१ 
ES ere een PCy 
Saas ee eee 
Pee I ee OO 
[________|_ श्राप (णारडपश९0॥॥ रिम [0.00 | 
PC Tota () 
TOTAL PROJECT COST ee es ee ee) 49800531.43 
[| SayRs.intakhs | CdS CEC Cd 


